सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
अंतर्गत Skill Lab योजनेअंतर्गत ५ KVA 
जनरेटरची खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२१/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.राआसो/ नर्सिग/१८, 
दिनांक ९ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर, पुणे व नाशिक येथे स्किल लॅब कार्यान्वित 


असून विद्युत बॅकअप करिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खरेदीकरिता रु.४.५० लक्ष 


इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. तरी सदर अनुदानातुन ५ KVA क्षमतेचे ३ 


जनरेटर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर, पुणे व नाशिक येथे स्किल sa कार्यान्वित 


असून विद्युत बॅकअप करिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खरेदीकरिता ५ KVA क्षमतेचे 


३ जनरेटर खरेदी करण्यास रु.४.५० लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


सदरच्या अनुदानातुन ५ KVA क्षमतेचे ३ जनरेटर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२१/आ -७ 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१ सदर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२ सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (891108 specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 

३ & शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४ प्रस्तुत निवीदा प्रक्रीया राबवून खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित 
खरेदीचे दर हे बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील उपकरणांची प्रस्तावित खरेदी ही राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान-कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडा ( PIP) अंतर्गत FMR Code A.8.9.9 FRR Skill 
Lab कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून खर्च करण्यात यावी. 
८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०0 शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२१/आ -७ 


१७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ 

येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

१२) प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची खरेदी करण्यात आली व संबंधीत उपकरणे कोणत्या 
जिल्हयांना व किती पुरवठा करण्यात आला, याची माहीती शासनास सादर करण्यात यावी. 

३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम 


प्रमुख यांची राहील. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११६१६५६७११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Amol Nilakanth 


A mM 0 | Seno Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


1 Maharashtra, O = Government Of 
| a a al t h Maharashtra, OU = Agriculture 


Animal Husbandry dairy and 
S a k h alr k alr Sela १1६5 :02 +05'30' 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


प्रति, 
अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२१/आ -७ 


प्रत, 

१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

४) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 
) 


ल 


५) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
७) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


